महात्मा गांधी तंटामुक्त गांव मोहिम २०१६-१७ ची 
जाहिरात दुरदर्शन, आकाशवाणी व वृत्तपत्रामधून 
प्रसिध्द केलेल्या खर्चास मंजूरी देण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
गृह विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः तंमुगा-०२१७/प्र.क्र. १४ /पोल-१५ 
मंत्रालय, मुंबई- ४०० ००३२. 
दिनांक : ४ मार्च, २०१७. 


वाचा : १) गृह विभाग, शासन निर्णय क्रमांकःतंमुगा-१००८/प्रक्र-४३/२००८/पोल-१५, दि. ४.०८.२००८. 
२) पोलीस महासंचालक, मुंबई यांचे पत्र क्र.पोमसं/४०/९०६९/मगांतंमुगा/वृत्तपत्र-जाहिरात २०१६-१७/ 
४७/२०१६, दिनांक ०२.०२.२०१७. 
३) वित्त विभाग, शासन निर्णय क्र.विअप्र-२०१३/प्र.क्र.३०/२०१३/विनियम,भाग-२,दि. १७.०४.२०१५ 


प्रस्तावना : 


उपरोक्‍त झासन निर्णय क्र.१ मधील तरतूदीनुसार महात्मा गांधी तंटामुक्‍त गांव मोहिमेची जाहिरात 
दरवर्षी दूरदर्शन, आकाडावाणी तसेच राज्यातील "ब" व "क" वर्गवारीतील वृत्तपत्रामधून प्रसारित करण्यात 
येत आहे. 


सामान्य प्रशासन विभागाच्या क्र.मावज-२०१३/प्र.क्र.४२३/३४, दिनांक २४.१२.२०१३ च्या शासन 
निर्णयान्वये शासकीय योजना व विकास कामे यांची माहिती देणारे ५४ माहितीपट निर्माता यादीस मंजूरी 
दिलेली आहे. सदर यादी ही दिनांक ३१ ऑक्टोबर,२०१६ पर्यंत अस्तित्वात रहाणार असल्याने मोहिम वर्ष 
२०१६-१७ करिता खाजगी माहितीपट निर्मात्यांकडून माहिमेच्या जाहिरातीसाठी संकल्पना व दरपत्रके मागवून 
गठीत केलेल्या समितीसमोर ठेवण्यात आलेले आहेत. सदर समितीने शासनमान्य खाजगी माहितीपट 
निर्मात्यांपैकी ३ प्रकारच्या जाहिरातीसाठी (१) दूरदर्शन जाहिरातीसाठी- मे.आडाय निर्मित, मुंबई, (२) 
आकाडवाणी जाहिरातीसाठी- मे.अध्यक्ष, बहुरंग, पुणे व (३) वृत्तपत्र जाहिरातीसाठी- मे.फुलराणी 
अँडर्व्हटायझिंग अँन्ड मार्केटिंग, मुंबई यांची उत्तम संकल्पना लक्षात घेऊन निवड केली होती. 


शासनाने उपरोक्त निवड केलेल्या ३ माहितीपट निर्मात्यांची जाहिरात सन २०१६-१७ मध्ये पुढे चाळू 
ठेवण्यास झासनाने क्र.तंमुगा-०७१६/प्र.क्र.५५/पोल-१५, दिनांक २.८.२०१६ च्या पत्रान्वये मान्यता दिलेली 
होती. त्यानुसार महात्मा गांधी तंटामुक्त गांव मोहिम सन २०१६-१७ करीता दिनांक १४ ऑगस्ट,२०१६ रोजी 
दुरदर्शन, spam व वृत्तपत्रात जाहिरात प्रसारित करण्यात आलेले तीन देयके या विभागास प्राप्त 
SISA आहेत. या देयकावर रुपये ३,३९,४००/- (रुपये तीन लाख एकोणचाळीस हजार चारशे फक्त) एवढा 
खर्च येणार असून त्या खर्चास मंजूरी देण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. 


area निर्णय :- 


महात्मा गांधी तंटामुक्‍त गांव मोहिम सन २०१६-१७ योजनेंतर्गत जाहिरात खाली दिलेल्या माहितीपट 
निर्मात्यांनी दुरदर्शन, आकाशवाणी व वृत्तपत्रामधून प्रसिध्द केलेल्या जाहिरातीसाठी रुपये ३,३९,४००/- (रुपये 
तीन लाख एकोणचाळीस हजार चारशे फक्‍त) एवढ्या खर्चास या शासन निर्णयान्वये मान्यता देण्यात येत आहे 


शासन निर्णय क्रमांकः तंमुगा-०२१७/प्र.क्र. १४ /पोल-१५ 


अ.क्र. । जाहिरातीचा | जाहिरात तयार करणाऱ्याचे | देयक क्रमांक व | देयक रुपये 
प्रकार नांव दिनांक 

ण दुरदर्शन मे.आडाय निर्मित, मुंबई, २९ २,६२,०००/- 
२७.०९.२०१६ 

२  ।आकाडवाणी  । मे.अध्यक्ष, बहुरंग, पुणे 3¢ ७५,०००/- 
१३.१०.२०१६ 

३ | वृत्तपत्र मे.फुलराणी अँडर्व्हटायझिंग ७३५ २,४००/- 
अँण्ड मार्केटिंग, मुंबई ०५.०१.२०१७ 

VHT:  ३,३९,४००/- 


२. प्रमाणित करण्यात येते की, सदरहू खर्च यापूर्वी अदा करण्यात आलेला नाही. 


३. पोलीस महासंचालक, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई हे सदर देयकाच्या रुपये ३,३९,४००/- (रुपये तीन लाख 
एकोणचाळीस हजार चारशे फक्त) इतक्या रकमेचे धनादेश तयार करुन संबंधितांना त्यांचे वितरण करतील. 
सदरचा खर्च महात्मा गांधी तंटामुक्‍त गाव मोहिमेची प्रसिध्दी व प्रचार यावरच विहित पध्दतीचा अवलंब करुन 
करण्यात यावा. 

४. या बाबीवर होणारा खर्च रुपये ३,३९,४००/- (रुपये तीन org एकोणचाळीस हजार चारशे फक्त) 
मागणी क्रमांक बी-१, "प्रधान लेखाज्ीर्ष २०५५ पोलीस (००) (१०) तंटामुक्‍त गांव मोहिम (२०५५ ०५३३) २६- 
जाहिरात व प्रसिध्दी" याखाली दर्शवून सन २०१६-१७ या वर्षाच्या मंजूर अर्थसंकल्पिय तरतूदीतून 
भागविण्यात यावा. 


५. सदरचा शासन निर्णय वित्त विभागाच्या उपरोक्त संदर्भ क्र-२ मधील शासन निर्णयाच्या 
अनुक्रमणीकेतील अ.क्र.३८ मधील, परिशिष्टामधीळ अ.क्र.८ मधील नियम १७ अन्वये आणि सदर शासन 
निर्णयामध्ये विहित केलेल्या प्रत्येक मार्गदर्शन तत्वाचे पालन करुन तसेच प्रशासकीय विभागास प्रदान केलेल्या 
वित्तीय अधिकारांचा वापर करुन निर्गमित करण्यात येत आहे. 


भि सदर area निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आला असून त्याचा संगणक संकेताक २०१७०३०४१६४४०४८९२९ असा आहे. हा आदेश डिजीटल 
स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 
Hussein Alimiya ५0 
ou=Section Officer, postalCode=400032, 
Mukadam Date-2017.0304 17345640530 
(हुसेन अ. मुकादम) 
कार्यासन अधिकारी, गृह विभाग, महाराष्ट्र शासन 


प्रत, 


पोळीस महासंचालक, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई. (3 देयकांसह) 

महासंचालक, माहिती व जनसंपर्क संचालनालय, मुंबई. 

संचालक, लेखा व कोषागरे, मुंबई (३ प्रती) 

महालेखापाल (लेखा व अनुदेयता/लेखा परिक्षा) महाराष्ट्र शासन, मुंबई/नागपूर 


०८ AW AD LO 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः तंमुगा-०२१७/प्र.क्र. १४ /पोल-१५ 


५. अधिदान व लेखाधिकारी, मुंबई (३ प्रती) 

६. निवासी लेखा व परीक्षा अधिकारी, मुंबई 

७. वित्त विभाग (व्यय-७ मंत्रालय, मुंबई 

८. जिल्हा कोषागार अधिकारी, मुंबई 

९. अवर सचिव, अर्थसंकल्प, गृह विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
१०.निवड नस्ती, (पोल-१५). 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


